सातारा येथे १०० विद्यार्थी waar क्षमतेचे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्याकरिता आवश्‍यक पद निर्मितीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः -क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र.१२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मुंबई, ९०० ००१ 
दिनांक :- ०१ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१०/ प्र.क्र.9६(अ)/२०१०/ 
शिक्षण-१, दिनांक ३१.१.२०१२ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/सातारा महाविद्यालय / नवीन 
बाब/पदनिर्मितीप्रस्ताव/१३७८/अ-५/२०२०, दिनांक ०४.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेशा क्षमता मर्यादित राहिल्याने केंद्र 
शासनाच्या व भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या मान्यतेच्या अधीन अलिबाग (जि.रायगड), नंदुरबार, सातारा व 
मुंबई महानगर परिसर येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास 
संलग्नित ५०० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.०२.०१.२०१२ च्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक ३१.१.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.३१.१.२०१२ अन्वये प्रस्तावित प्रत्येकी महाविद्यालयांसाठी भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकांनुसार विविध संवर्गातील ४ वर्षाकरिता ५१० पदे निर्माण करण्यास तसेच 
पदनिर्मिती, यंत्रसामग्री, उपकरणे, आवर्ती खर्च, बाह्यसतरोत खर्च व नव्याने अनुषंगिक शैक्षणिक रुग्णालय 
निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चास त्याचप्रमाणे आवश्‍यकता भासल्यास पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यास 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सिंधुदूर्ग येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता 
दिली असून त्यामध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करून आवश्‍यक 
तेवढी पद निर्मिती करण्यास व पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर दि.१३.१२.२०२० 


रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये अलिबाग (जि.रायगड) व सातारा येथील नवीन शासकीय वैद्यकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र. १२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 


महाविद्यालय व रुग्णालय यासाठी यापुर्वी शासनाने दिनांक २ जानेवारी, २०१२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ 
बैठकीतमध्ये देण्यात आलेल्या मान्यतेप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथीळ करून आवश्‍यक 


तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार वर्ष निहाय व 
पदनाम निहाय पदनिर्मिती आवश्‍यक असल्यामुळे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दिनांक ०४.०२.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केल्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
सातारा येथे निर्माण करावयाच्या पदांच्या पदनाम निहाय पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
सातारा येथे १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमेतेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी विवरण पत्र “अ 
नुसार गट-अ ते गट-क मधील नियमित १८५ पदे व विद्यार्थी पदे १२१ त्याचप्रमाणे गट-क (काल्पनिक पदे- 


TAA) १३९ पदे व गट-ड (काल्पनिक पदे-बाह्यस्रोताने) ६५ पदे salt एकूण ५१० पदे ४ टप्प्यात निर्माण 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय व चतुर्थ टप्यातील पदे टप्पा निहाय मंजूर होणार 
असून, प्रथम वर्षाबाबतची पदे तात्काळ निर्माण होतील व उर्वरीत द्वितीय, तृत्तीय व चतुर्थ टप्यातील पदे 
संबंधित वर्षी निर्माण होतील. 


२. सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण सांकेतांक मंजूर करुन घेण्यात 
यावे. 


३. पुढील टप्यांच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात यावी. 
४. पुढील टप्यांच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात यावा. 


2: हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७/व्यय-१३, दिनांक 92.09.2029 व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०/२०२१/सेवा-९, दिनांक २०.०१.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र. १२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०११३३७२३७११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
नेट, 
१९. 
२०. 


२१: 


bg oe Digitally signed by Shivaji Sampatrao 
h | V a | Patankar 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


5 a aa a t [ a O 2.5.4.20=b99270d58a9bSeee189cedafSd07b 
49075 1c0b9a3ad283cbO0f2aa1c67e62fd0d, 

serialNumber=6b962301 2ceb36169f87af4c1 

b6870fe8d2120e02fda1 ff2c017fe617cdeda5c 


Patankar — cctirisrrrersnner 
(शिवाजी पाटणकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 
कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,नाशिक (५ प्रती) 

जिल्हाधिकारी, सातारा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. 

ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/नोंदणी शाखा प्रमुख, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (वैसेवा-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र. १२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१९/प्र.क्र.१२(भाग-१)/वैसेवा-२, दिनांक ०१.०२.२०२१ चे सहपत्र 


सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती (प्रथमवर्ष सन २०२१-२२) 


विवरणपत्र “अ 
अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी प्रथम वर्ष | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ वर्षी एकुण 
वर्ष वर्ष 
गट-अ 
णं अधिष्ठाता Academic level-9% | शं शिडी ण 
१,४४,२००-२,१८,२०० 
२ प्राध्यापक Academic |8९6७1-१४ षु शि १ १ 8 २१ 
१,४४,२००-२,१८,२०० 
3 सहयोगी प्राध्यापक Academic level-93A १४ शि ७ शि २२ 
१,३१,४००-२,१७,१०० 
४  । मुख्य प्रशासकोय एस-२० | i] णि | 
अधिकारी ५६,१००-१,७७,५०० 
एकुण २१ १२ ८ शिश ४५ 
गट-ब 
५ | सहाय्यक प्राध्यापक | Academic level-90 १८ २० ८ णं ४६ 
५७,७००-१,८२,४०० 
६ | प्रशासकोय एस-१५ : शो शि शि ण ण 
अधिकारी ४१,८००-१,३२, ३०० 
एकुण १९ २० ८ | oo | oe 
गट-क 
७ | ग्रंथपाल एस-१४ : ३८,६००- | i) | शि | 
१,२२,८०० 
८ _ सांख्यिकी सहाय्यक | एस-१४ : ३८,६००- शि a | ण 
१,२२,८०० 
९ । कार्यालयीन एस-१४ : ३८,६००- शि ~ — oo २ 
अधीक्षक १,२२,८०० 
णि लघुलेखक एस-१४ : ३८,६००- २ २ २ २ ८ 
(निम्नश्रेणी) १,२२,८०० 
णं १ । वरिष्ठ सहाय्यक/। एस-१३ : ३५,४००- २ णं ण i २ 
रोखपाल १,१२,४०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र. १२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 


१२ | das एस-१३ : ३५,४००- षु षु ३ शि १३ 
१,१२,४०० 
१३ | सहाय्यक ग्रंथपाल एस-१० : २९,२ ००- aa शि २ | ४ 
९२,३०० 
१४ । वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५,५००- २ २ २ ण & 
८१,१०० 
१५ | लघुटंकलेखक एस-८ : २५,५००- २ aa ae शि ३ 
८१,१०० 
१६ | आरोग्य उपनिरिक्षक | एस-८ : २५,५००- | शि ण | ण 
८१,१०० 
१७ | आरोग्य प्रचारक एस-८ : २५,५००- शि शि १ ण | 
८१,१०० 
१८ | भांडारपाल एस -६ : १९,९००- & 3 & षु २० 
६३,२०० 
१९ । प्रयोगशाळा एस-७ : २१,७००- २ २ २ | & 
सहाय्यक ६९,१०० 
२० । कनिष्ठ लिपिक एस-६ : १९,९००- षि शि ३ शि २३ 
६३,२०० 
२१ | ग्रेंथसूचीकार एस-६ : १९,९००- शि शि शि | ण 
(कॅटलागर) ६३,२०० 
२२ । प्रक्षेपक एस-६ : १९,९००- शि | i oo | 
(डाक्युमेंटेंलिस्ट) ६३,२०० 
एकुण ३३ ३० २३ 1७ | ९३ 
वर्ग-३ (काल्पनिक पदे / बाह्यस्रोताने) 
२३ «| छायाचित्रकार १०,००० एकत्रित शिवा शिंगी na | ७ २ 
२४ | कलाकार १०,००० एकत्रित शिक a | 8 | | 8 | २ 
२५ | ग्रंथालकय सहाय्यक १०,००० एकत्रित i oe | 1१ २ | 8 | ४ 
२६ | कोडिंगक्लार्क १०,००० एकत्रित Le २ २ za 8 
२७ । कनिष्ठ लिपिक १०,००० एकत्रित ३ ३ ३ | 8 | ९ 
२८ «| das १०,००० एकत्रित १६ १५ १५ | 8 | ४६ 
२९ | प्रयोगशाळा १०,००० एकत्रित णं ० षु षु शि २० 
सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र. १२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२ 


३० | वैद्यकीय १०,००० एकत्रित | ८ 2 शि ण 
समाजसेवक 
३१ । सुतार १०,००० एकत्रित शिळ [10 . or | 8 | a 
३२ | प्लंबर १०,००० एकत्रित शि 10 - ७ | Lee Lo] 
३३ | वाहन चालक १०,००० एकत्रित २ २ | 8 | | 8 | 8 
३४ | लघुलेखक १०,००० एकत्रित ८ 9 9 | 8 | २२ 
३५ | लघुटंकलेखक १०,००० एकत्रित ३ ३ २ 10 ८ 
३६ «| आरोग्य प्रचारक १०,००० एकत्रित |. तै. | 1१ शिया za २ 
३७ | आरोग्य निरीक्षक १०,००० एकत्रित २ pa | 9 | | 8 | ४ 
एकुण ४९ ५० ४० 10 १३९ 
वर्ग-४ (काल्पनिक पदे / Sea) 
३८ । धोबी ८,००० एकत्रित २ २ | 28 | | 8 | ४ 
३९ । दप्तरी ८,००० एकत्रित २ २ ie !, 10 ४ 
४० | शिपाई ८,००० एकत्रित ८ ४ ४ ४ २० 
४१ | हमाल ८,००० एकत्रित शिक | | 8 | | 8 | Lo | 
४२ | सफाईगार ८,००० एकत्रित १२ १२ १२ | 8 | ३६ 
एकुण २५ २० १६ वन ६५ 
विद्यार्थी पदे 
४३ | चिकित्सालयीन एस-१५ : १७ ९ ३ शि २९ 
पाठ्यनिदेजाक ४१,८००-१,३२,३०० 
(क्लिनीकल ट्युटर) 
४४ | वरिष्ठ निवासी-१ ७,१०० ३ ३ ३ शि ९ 
४५ | वरिष्ठ निवासी-२ ७,४०० 3 3 3 | 8 | ९ 
४६ । वरिष्ठ निवासी-३ ७,७०० ३ ३ ३ | 8 | ९ 
४७ | कनिष्ठ निवासी-१ ६,६०० ४ १८ 10 | २२ 
४८ | कनिष्ठ निवासी-२ ६,७०० a ४ १८ | 8 | २२ 
४९ । कनिष्ठ निवासी-३ ६,८०० Le Eee | ४ १७ २१ 
एकुण ३० | ४० ३४ | we १२१ 
एकत्रित एकुण १७७ | १७२ १२९ ३२ ५१० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


